सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी असलेल्या ६ 
अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२१ ते दि.२८/२/२०२२ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२१/प्र.क्र.४२/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२१/प्र.क्र.४२/५स, 
दि.२३/२/२०२१ 


३) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/दक्षता कक्ष/ 
अस्थायीपदे /मुदतवाढ/६९१/२०२१, दि.२३/८/२०२१ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/८/२०२१ 


शासन निर्णय :- 

सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी असलेल्या ६ अस्थायी पदांना दि.३१/८/२०२१पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२३/२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२१- 
२०२२ साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, खाली नमूद केलेली १६ अस्थायी पदे 
दि.१/९/२०२१ ते दि.२८/२/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदाचे नांव पदांची संख्या 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था 


लघुटंकलेखक (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००) 


1१ 
2 
3 | कनिष्ठ लिपीक-टंकलेखक 
४ | शिपाई 


mn} AJ} AV] -0 | -0 


एकूण 


२. यावर होणारा खर्च " मागणी क्र.व्ही-२ २४२५-सहकार, ००१-संचालन F WIR (०१) (09) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था (दत्तमत २४२५००११)" या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा 
व त्याखालील सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२१/प्र.क्र.४२/५स 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१०/८/२०२१ अन्वये विभागास प्राप्त 


झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०९२२१५५०५६२४०२ असा 


आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pallavi Kishor 
Kolekar 


Digitally signed by Pallavi Kishor Kolek: 
DN: c=IN, ०5७०५९ Of Maharashi n, 
Depart it, Pi ICode=400032, 


उड 


1799fe547 ea6b606F742ced2d6ebfd2c68412e49f5edac 


seria INumber=e01062e9c78c46 1 6d627a8cf0aSb1 09edc1a7 1f9a6cdOF 
92b84ddfcfc6c858: I 
ite: 2021.09.22 15:51:55 +05'30 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. उपनिबंधक सहकारी संस्था (दक्षता कक्ष),पुणे. 


१ 
Q 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
४ 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


८. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


